निधि वितरीत करणे. 

मागणी क्रमांक झेडए-२,(०१)(१०) मॉडेल करिअर सेंटर (2230A099), 
३१ सहायक अनुदनाने (वेतनेतर) या लेखाश्रीर्षाखाली जिल्हा कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबादचे 

रुपांतर “मॉडेल करिअर सेंटर, उस्मानाबाद "मध्ये करणे. 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - कौविउ २०१९ /प्र.क्र.०४ / रोस्वरो -१ 
४३५, चौथा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- 9) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र.कौविरोवउसं-९/ 
मॉकसे/८८८९, दि. ११.१२.२०१८, दि. १६.१.२०१९ व दि. ०३.०७.२०१९. 
२) रोजगार महानिदेशालय ,श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H. DGE-G-11011 /01 / 
2018-NCS-MCC/100 more (Osmanabad) दि.22.10.2018 व दि. 19.06.2019. 
3) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. कौविउ 2098 /प्रक्र. ०४ / रोस्वरो-१, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९. 
४) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१९ /प्रक्र. ९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, 2098 


शासन निर्णय - 

केंद्र शासनाच्या रोजगार महानिदेशालळय (DGE), श्रम व रोजगार मंत्रालय यांच्यामार्फत राबविण्यात 
येणा-या “ राष्ट्रीय करिअर सेवा ( National Career Service)” या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील 
दि. २२ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी दिलेल्या मंजूरीनुसार राज्यातील उस्मानाबाद जिल्हयामधील जिल्हा कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांचे रुपांतर “मॉडेळ करिअर सेंटर” मध्ये करण्यास व त्याकरिता 
रु. ४३,९५,७००/- (रुपये त्रेचाळीस लाख पंच्यात्नरव हजार सातशे Had ) इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता 
दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आळेली आहे. 
२. कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग,"मागणी क्रमांक झेडए-२,(०१)(१०) मॉडेळ करिअर सेंटर 
(२२३००११), ३१ सहायक अनुदनाने ( वेतनेतर) " या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० ची मूळ तरतूद रु. १६.३९ 
लाख व पुरवणी मागणीद्वारे प्राप्त रक्कम रु. २६.३७ लाख अशी एकूण रु.४२.७६ लाख (रुपये बेचाळीस लाख श्याहत्तर 
हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्यापैकी मूळ निधीच्या म्हणजेच रु. १६.३९ लाखाच्या ६० 
टक्के निधी अर्थात रु. ९,८३,४००.०० (रूपये नऊ लाख त्र्याऐंशी हजार चारशे फक्त) वितरित करण्यास वित्तीय 
मान्यतेसह तसेच शासनाच्या प्रचलित नियम व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 
३. उपरोक्त वाचा क्र-३ येथील दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सह संचालक (लेखा), 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी, तसेच आयुक्त, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई यांना नियत्रंण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. 
४. वरील निधीच्या अनुषंगाने होणारा खर्च, "मागणी क्रमांक झेडए-२,(०१)(१० मॉडेळ करिअर सेंटर 
(2230A099), ३१ सहायक अनुदनाने ( वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. आयुक्‍तालयास ज्या उद्दिष्टासाठी मंजूर केलेल्या निधीचा 
वापर त्याच उद्दिष्टासाठी करावा व त्यासंबंधीचे उपयोगिता WATS (Utilisation Certificate) विहित कालावधीत 
शासनास व केंद्र शासनास पाठविण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ २०१९ /प्र.क्र.०४ / रोस्वरो -१ 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित करण्यत येत आहे. 
सदरहू परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टामधील अनुक्रमांक ९ ची पूर्तता होत आहे. तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. 
१३ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौ. संदर्भ 
क्र. १८८/अर्थोपाय दि. १० एप्रिल, २०१९ अन्वये दिलेले आहेत. 

६. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००१३११७३०१५४६०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 


Dr Suvarna Bi ences te 


2.5.4.20=cdf8435b14113ef43d22f63f448b2db4109f1aa 


Siddharth Kharat stsmrien es 


(डॉ. सुवर्णा सि. खरात) 
शासनाच्या सह सचिव 

प्रत, 
) मा.राज्यपालांचे सचिव 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे प्रधान सचिव 
) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे प्रधान सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) सर्व विधानमंडळ सदस्य 
) मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
) अवर सचिव , MMPcell, रोजगार महानिदेशालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार, ३/१० जाम 
नगर हाऊस, शहाजहान रोड, नवी दिल्ली-११ ००११ 
आयुक्‍त, PRCT विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालय,कोकणभवन,नवी मुंबई. 
सहायक संचालक, जिल्हा Hed विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, उस्मानाबाद 
कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी (रोस्वरो-२), Hed विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (रोस्वरो-१). 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


SS SS Sa SS SN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


